राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत सोलापूर 
जिल्ह्यात सृजन ऑरगॅनिक कमोडिटीज प्रा. लि., 
कोल्हापूर या संस्थेस सार्वजनिक, खाजगी भागीदारी 
तत्वावर शोळीपालन करण्याच्या प्रस्तावास देण्यात 
आलेल्या प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेच्या शासन 
निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. राकृवि-२६१९/प्र.क्र.२४९ /पदुम-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा :- शासन निर्णय, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, क्र.राकृवि- 
२६१९/प्र.क्र.२४/पदुम-३, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत “सृजन ऑरगॅनिक कमोडिटीज प्रा. लि., कोल्हापूर” या संस्थेस 
सार्वजनिक, खाजगी भागीदारी तत्वावर शहोळीपालन करण्याच्या प्रकल्पास वाचा येथील दिनांक २५.१०.२०१९ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. UAT ATA निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत:- 
(१ उक्त दिनांक २५.१०.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी “सृजन ऑरगॅनिक 
कमोडिटीज प्रा. लि., सोलापूर” असे नमूद करण्यात आले आहे, त्या त्या ठिकाणी त्याऐवजी “सृजन 
ऑरगॅनिक कमोडिटीज प्रा. लि., कोल्हापूर, प्रकल्प सदाशिवनगर, ता.माळशिरस, जि.सोलापूर” असे वाचावे. 
(२) सदर शासन निर्णयामधीळ वाचा येथील दिनांक १८/०७/२०१०९ ऐवजी दिनांक १८/०७/२०१९ असे 
वाचावे. 
(३) उक्त वाचा येथील दिनांक २५.०२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.३ च्या खालील 
THUAN मुद्दा क्र.२ मध्ये रू.१२००/युनिट या ऐवजी रू.१२०००/ युनिट असे वाचावे. 
३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२००२२५१७२७१४८४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MANIK ABAJI GUTTE 
Date: 2020.02.27 11:46:32 +05'30' 


(मा. आ. गुट्टे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव, (पदुम), कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. सचिव, (कृषि), कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे-६७ 
४. आयुकत कृषि, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, पुणे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राकृवि-२६१९/प्र.क्र.२४९ /पदुम-३ 


५. उपसचिव (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण), मुंबई / नागपूर 

७. प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन (सर्व) 

८. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, सोलापूर 

९. जिल्हा पडठासंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर 

१०. सृजन ऑरगॅनिक कमोडिटीज प्रा. लि., कोल्हापूर, प्रकल्प, सदाशिवनगर, ता.माळशिरस, 
जि.सोलापूर 

११. निवड नस्ती पदुम-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


